दिनांक २० ते २८ फ़ेब्रुवारी, २०२४ या 
कालावधीत गोवा येथे आयोजित अखिल भारतीय 
नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे-१४२४/प्र.क्र.१२/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०६ फ़ेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-१८/०३/ 
२०२२-२३/सीसीएससीएसबी, दिनांक ०५.१०.२०२३ व दि.२३.१०.२०२३ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे/बुधीबळ/२०२३-२४, 
दि.१६.०१.२०२४ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२३-२४/१०२, दि.२४.०१.२०२४ 
शासन निर्णय :- 
दिनांक २० ते २८ फ़ेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत गोवा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ 
निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. ३० ते ३१ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी निवड चाचणी 
आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी 
सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र 
अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.८८,५५०/- (रुपये अठ्ठ्यांशी हजार पाची पन्नास फक्त) इतक्या खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक १६ ते १८ फ़ेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक २० ते २८ फ़ेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १५ फ़ेब्रुवारी, २०२४ 
(A) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात 
याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या 
विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १६ ते २८ फ़ेब्रुवारी, २०२४ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२४/प्र.क्र.१२/क्रीयुसे-२, 


मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे Baza राहिल. 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखात्रीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०६१४५१३५९५२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAulI 


D N YA N E 5 H WA R DN: CN = DNYANESHWAR ASARAuI AVHAD, 
ASARAdJI AVHAD नदा scar 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2024.02.06 14:56:25 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 


. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्राळय,मुंबई. 
९. 


मानद महासचिव,सचिवाळय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 


१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र "अ” 


दिनांक २० ते २८ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत साऊथ गोवा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बुध्दीबळ संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 


स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 
क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
१ | श्री. महेश लक्ष्मीकांत सैद, कृषि सहाय्यक किडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा, 
कृषिभवन, शिवाजीनगर, पुणे. 
२ | डॉ. नचिकेत अनंत पातुरकर, उपजिल्हा रुग्णालय, साकोली, जिल्हा भंडारा. 
वैद्यकोय अधिकारी, गट-अ 
3 | श्री. ओंकार विडल पुरंदरे, कार्यकारी अभियंता, व्दार निमिती विभाग "अ” दापोडी, 
सहायक भांडारपाल पुणे - १२. 
४ । श्री. हर्षल प्र. चोधरी, सहा. कक्ष अधिव अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
५ | डॉ. विठठल तुकाराम खिल्लारे, जिल्हा रुग्णालय, परभणी. 
AIH अधिकारी (गटअ) 
६ | at. संदीप मारुती माने, वरिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियंता, ताकारी यांत्रिकी व विद्युत विभाग, 
सांगली. 
७ । श्रीमती मिनाक्षी रायभान वंजारी, उपअभियंता आंतर राज्य नियंत्रण मंडळ, प्रशासकोय इमारत क्र.१, 
सिव्हील लाईन्स, नागपूर. 
८ | श्रीमती आशा हरिश्‍चंद्र ठोंबरे, वस्तू ब सेवाकर भवन, येरवडा, पुणे, 
राज्यकर निरिक्षक 
९ । श्रीमती वर्षा शेलेंद्र पेंडे, प्रथम लिपिक कार्यकारी अभियंता, म्हैसाळ विद्युत व यांत्रिको विभाग, 
सांगली. 
१० | श्रीमती रेणुका बाळासाहेब ओतारी, पार्वजनिक बांधकाम विभाग, चिपळूण अंतर्गत सा.बां. 
सहायक अभियंता-- श्रेणी २ उपविभाग, गुहागर, जिल्हा- रत्नागिरी. 
११ | कु. नम्रता कृ. चोगले, हमाल मा. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
१२ | श्रीमती सारिका कि. सांगळे, धकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, जिल्हा प्रशासकौोय 
अव्वल कारकून इमारत, शासकोय वसाहत, बांद्रा (पू.), मुंबई. 
१३ | श्रो. राजेश र. विभुते, पार्वजनिव य विभाग, गो.ते. रुग्णालय, मंत्रालय, 
सहा. कक्ष अधिकारी (प्रशिक्षक) मुंबई 
१४ | श्री. श्रोकांत शरद दराडे, शनीका विभाग, २७ ब भरुचा मार्ग, फोर्ट, मुंबई- 


सहाय्यक संशोधन अधिकारी (व्यवस्थापक) 


२२. 


विवरणपत्र“ब” 


दिनांक २० ते २८ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत साऊथ गोवा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय 
नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बुध्दीबळ संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र. | रुपये | 
(अ) |निवडचाचणीखर्च: 4 1363317ईृ________| 
4 । निवड चाचणीसाठी लेखन साम्रग्नी/ झेरॉक्स/ दुरध्वनी इत्यादीसाठीहोणाराखर्ची | | खन साम्रग्रा/ शराक्स/ दुरध्व यादीसाठी होणारा ख १००० 
२ | निवड चाचणीसाठी ३७ घड्याळे रु. ८०/- प्रमाणे. (२ दिवस) रु. २९६०/- ३५०० 
निवड चाचणीसाठी २७ बुध्दीबळ पट रु. २०/- प्रमाणे. (२ दिवस) रु. ५४०/- 
३ | निवड चाचणीसाठी टेबल खुर्ची मांडणीसाठी खर्च. (२ दिवस) ५९०० 
४ | उपस्थित राहिलेल्या असोसिएशनच्या प्रतिनिधींचे २ दिवसाचे मानधन व प्रवासखर्च. | ६७०० 
५ | बुध्दीबळ रिझल्टसाठी संगणीकृत प्रोग्रामचे भाडे.(२ दिवस) १००० 
६ | निवड चाचणीस उपस्थित अधिकारी, निमंत्रक, स्वयंसेवक, पंच व प्रतिनिधी यांच्या जेवण व ४००० 


चहापाणी यावरील खर्च. (दोन दिवसाकरीता) 


pare rR 11)ढ1|___|| ||| 


१ | दिनांक १६ ते १८ फेब्रुवारी, २०२४ या ३ (तीन दिवस) कालावधीमधील प्रशिक्षण शिबीरासाठी | ४२०० 


प्रशिक्षकांचे मानधन, प्रशिक्षक ब खेळाडू यांच्याकरिता अल्पोपहार इत्यादीबरील होणारा खर्च. 


(१००५१९१४५२) 
प्रशिक्षकांचे मानधन ३ दिवसाव ३००० 
(क) [ates arte torent 

१ | 98 EHS रु. ९००/- प्रमाणे. १२६०० 
२ | १४ किटबॅग रु. ७००/- प्रमाणे. ९८०० 
३ | ९४ टि-शर्ट रु. ७००/- प्रमाण ९८०० 
४ | ९४ कॅनव्हास बूटांचे जोड प्रत्येको रु. १५००/- प्रमाणे. २१००० 
५ | ९४ पायमोजे रु. १५०/- प्रमाण २१०० 
६ | १४ टॉवेल रु. १७५/- प्रमाणे. २४५० 
७ | प्रथमोपचार खर्च Yoo 
८ | किरकोळ ख १००० 


एकूण खर्च :- ( रु. अठ्ठ्यांशी हजार पाचशे पन्नास फक्‍त ) ८८,५५०/- 


विवरणपत्र - क 
दिनांक २० ते २८ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत साऊथ गोवा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या बुध्दीबळ संघाची निवड 
करण्यासाठी दि. ३० ब ३१ ऑक्टोबर,२०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची 


नावे विवरणपत्र. 
| क्र. | खेळाडुचे नाव व पदनाम ____ विभाग/ कार्यालय 
१ | श्री. अमित जनार्दन देवकर, तलाठं तहसिल कार्यालय, खेड, तालुका खेड, जिल्हा - पुणे. 
२ | श्री. महेश लक्ष्मीकांत सैद, कृषि सहाय्यक कडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा, 


कृषिभवन, शिवाजीनगर, पुणे. 


३ | श्री. विनोद नारायण बेलवाडकर, वनक्षेत्रपाल वनपरिक्षेत्र कार्यालय, सा.ब. कणकवली, जिल्हा-सिंधुदुर्ग. 
४ | at. राजेश विभूते, सहा. कक्षअधिव पार्वजनिव य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५ | श्री. शुभम गर्जेद्र तारापुरे, रचना सहायक सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, नागपूर ग्रामीण, सिव्हील लाईन, 
नागपूर 
६ | श्री. नचिकेत अनंत पातुरकर, उपजिल्हा रुग्णालय, साकोली, जिल्हा भंडारा. 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
७ | डॉ. इरेश हेमंत पाटील, वैद्यकोय अधिव प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नशिराबाद, ता.जि.जळगांव 
८ | श्री. संदोप मारुती माने, वरिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियंता, ताकारी यांत्रिकी व विद्युत विभाग, 
सांगली. 
९ । श्री. विजयकुमार श्या. झंवर, पी खुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
उपविभागीय अभियंता 
१० | श्री. शरद विष्णू माळी, राज्यकर निरिक्षक बस्तू ब सेवाकर भवन, कसबा बावडा रोड, कोल्हापूर. 
११ | श्री. अभिजीत शिवाजी खाडे, वस्तू ब सेवाकर भवन, कसबा बावडा रोड, कोल्हापूर. 
राज्यकर निरिक्षक 
१२ | श्री. सुरेंद्र चंद्रकांत मिशावे, कनिषूठ लिपिक सर ज.जी. समूह रुग्णालय, मुंबई. 
१३ | श्री. क्रषिकेश शंकर जाधव, कृषिसेबक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, जामखेड. 
१४ | श्री. हर्षल प्र. चौधरी, सहा. कक्षअधिव अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहकसंरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंब 
१५ | श्री. सुनिल ठकाराम ठोंबरे, राज्यकरअधिव बस्तू ब सेवाकर भवन, ; 
१६ | श्री. सिध्दकुमार कल्लु नरुटे, पंसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहायक कक्ष अधिकारी 
१७ | श्री. आनंद हरी रोकडे, लिपिक टंकलेखक पंसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८ | श्री. संजय चित्रसेन खंदारे, कार्यशाळा सहायक जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, अकोला. 
१९ | श्रो. आकाश बापू ससे, संचालनालय, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 
कनिष्ठ लिपिक टंकलेखक- लेखापाल 
२० | श्री. संदिप प्रभाकर धुरी, गणित चित्रनिदेशक द्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वेंगुर्ला, जिल्हा.सिंधुदूर्ग. 
२१ | श्री. निखिल वसंतराव दहिफळकर, वस्तू ब सेबाकर कार्यालय, ted स्टेशन समोर, छत्रप 
राज्यकर निरिक्षक संभाजीनगर. 
२२ | श्री. समीर दि. पालकर, कक्ष अधिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३_ | श्रो. प्रसेनजीत कारलेकर, कक्ष अधिकारी | सहकार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४ | डॉ. विठ्ठल तुकाराम खिल्लारे, जिल्हा रुग्णालय, परभणी. 
वैद्यकोय अधिकारी ( गटअ) 
२५ | श्री. आबासाहेब खळदकर, राज्यकर अधिव बस्तू ब सेवाकर विभाग, विमानतळ रस्ता, येरवडा, पुणे. 
२६ | श्री. ओंकार विठ्ठल पुरंदरे, सहायक भांडारपाल कार्यकारी अभियंता, व्दारा निर्मिती विभाग "अ” दापोडी, 
पुणे-१२. 
२७ | श्री. प्रदिप जानू यादव, उपनियंत्रक शिधावाटप यांचे कार्यालय, अ परिमंडळ, परेल, 
सहायक शिधावाटप अधिकारी मुंबई. 
२८ | श्री. राजकुमार घुले, ग्रंथपाल जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, अमरावती. 
२९ | श्री. वि. अ. धोत्रे, उपसचिव वित्तविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३० | श्री. बी.बी. जाधव, निदेशक पी ओ ई पो तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे. 
३१ | श्री. सतीशवा. अलगुर, शाखाअभियंता कार्यकारी अभियंता रोड डेव्हलपमेंट विभाग नं.४, अंधेरी, 
मुंबई. 
३२ | श्री. सचिन वाघमारे, शिपाई City Survey Andheri, Mumbai. 
३३ | 2 T भामरे, विभागीय लेखापाल Mechanical Store Division, Dapodi, Pune. 
३४ | श्री. विशाल वि. ताठे, कक्ष अधिव उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३५ | श्री. शिवाजी दादा दरेकर, कक्षसेवव कान,नाक,घसा विभाग, सर ज.जी. समुह रुग्णालय,मुंब् 
३६ | श्री. स्वप्नील चोधरी, लिपिक टंकलेखक शासन मुद्रण लेखन साम्रगी संचालनालय, मुंबई. 
३७ | श्री. Wear चं. माने, लिपिक टंकलेखक शासन मुद्रण लेखन साम्रगी संचालनालय, मुंबई. 
३८ | श्री. शिवाजी महादेव व्हरकट,वैज्ञानिकसहायक _ । प्रा.न्या.वै. प्रयोगशाळा, नाशिक. 
३९ | श्री. बालाजी काशिनाथ गुळे, लिपिक टंकलेखव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४० | श्री. रविकांत घनश्याम सतदेवे पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
४१ | श्र. प्रेमानंद सोनटक्के, कक्ष अधिकारी | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४२ | श्री. बायस स्वर्णसिंहबी, कार्यकारी अभियंता, रोड- ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
४२ | श्री. अमोल श. गावडे, कक्षअधिव महसूल वब वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४४ । श्री. अक्षय खाडे, राज्यकर निरिक्षक वस्तू ब सेबाकर विभाग, माझगांव, मुंबई. 
४५ | श्री. प्रमोद कराड, राज्यकर सहायक बस्तू ब सेवाकर विभाग, माझगांव, मुंबई. 
४६ | श्री. किरण गुलाब आवले, कनिष्ठ लिपिक मा. पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
४७ | श्री. गोपाल कृष्ण यादव, राज्यकर उपायुक्‍त राज्यकर सहआयुक्त, नोडल-१२, माझगांव, मुंबई. 
४८ | श्री. भास्कर बनसोडे, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४९ | श्री. जयदीप कामत, उ.श्रे.लघुलेखक प्रधान सचिव, (परिवहन व बंदरे) यांचे कार्यालय 
गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
Go | श्रीमती सुरभी अजय , सहाय्यक (विधी) वधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५१ | श्रीमती मिनाक्षी रायभान वंजारी, उपअभियंता आंतर राज्यनियंत्रण मंडळ, प्रशासकोय इमारत क्र.१, 
सिव्हीललाईन्स, नागपूर. 
५२ | श्रीमती सारिका कि. सांगळे, अव्बल कारकून धकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर,बांद्रा (पू.), मुंबई. 
५३ | श्रीमती आशा ह. ठोंबरे, राज्यकर निरिक्षक बस्तू ब सेवाकर भवन, येरवडा, पुणे, 
५४ | कु. नम्रता कृ. चोगले, हमाल मा. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
५५ | श्रीमती स्नेहल आ. पाडळे, हमाल मा. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
५६ | श्रीमती नग्नता नं. वैष्णव, राज्यकर निरिक्षक बस्तू ब सेवाकर भवन, बीड. 
७५७ | श्रीमती नर्गिस इस्माईल बागवान, जल विज्ञान प्रकल्प विभाग, पुणे. 
५८ | श्रीमती रेणुका बाळासाहेब सावेजनिक बांधकाम विभाग, चिपळूण अंतर्गत सा.बां. 
सहायक अभियंता — श्रेणी२ उपविभाग, गुहागर, जिल्हा- रत्नागिरी. 
५९ | श्रीमती अंकिता श्रो. पाटील, पोलिस महासंचालक, कुलाबा, मुंब 
कार्यासन अधिकारी 
६० । श्रीमती वर्षा शे. पेंडे, प्रथम लिपिक कार्यकारी अभियंता, म्हेसाळ विद्युत A यांत्रिकी विभाग, 
सांगली. 
६१ | श्रीमती जयश्री शि. दुकळे, वैज्ञानिक सहायक प्रादेशिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोग शाळा, नाशिक. 
६२ | श्रीमती वर्षा कल्याण विधाते, करसहायक बस्तू ब सेवाकर विभाग, नाशिक. 
६३ | श्रोमती स्मिता म. बडगिरे, जल विज्ञान प्रकल्प उपविभाग, सांगली. 


सहा. अभियंताश्रेणी-१ 


DNYANESHWAR 
ASARAJI AVHAD 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAuI AVHAD 

DN: CN NYANESHWAR ASARAuI AVHAD, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2024.02.06 14:56:42 +05'30 


(ज्ञानेश्‍वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


